RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


Reg.No. MH/ MR/ South-339/ 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक ७५ ( ३ ) ] 


शुक्रवार , सप्टेंबर १२ , २०१४ / भाद्र २१, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २१८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय विस्तारभवन , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ 


. 


आदेश 
महाराष्ट्र विधी विद्यापीठ अधिनियम , २०१४ . 
क्रमांक एनएलयु-२०१४ / ( ४२/१४ ) / विशि -४ . महाराष्ट्र 

विधी विद्यापीठ अधिनियम , २०१४ ( २०१४ चा महा. ६ ) याच्या कलम २८ 
च्या पोट- कलम (१ ) च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे प्रोफेसर ( डॉ .) बी . पी . पांडा 
( राहणार बी-११०, माहोदादही एनक्लेव, धाचो काली मंदिराजवळ , पूरी, ओडीसा) यांची महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी , मुंबई चे पहिले कुलगुरू 
म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . संजय चहांदे, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - २१८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर १२ , २०१४/ भाद्र २१, शके १ ९ ३६ 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032 , dated 12th September 2014 


Order 


THE MAHARASHTRA NATIONAL LAW UNIVERSITY ACT, 2014 . 


No. NLU - 2014 / (42/14 )/UNI- 4 . In exercise of the powers conferred by the proviso to 
sub -section ( 1 ) of section 28 of the Maharashtra National Law University Act, 2014 (VI of 2014 ). 
The Government of Maharashtra hereby upon the approval of the Chancellor of the University , 
appoints Prof. (Dr.) B. P. Panda (Residing at B - 110 ,Mahodadhi Enclave, Near Gachho Kali Temple, 
Puri, Odisha .) to be the first Vice Chancellor of the Maharashtra National Law University , 
Mumbai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . SANJAY CHAHANDE , 
Principal Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


